लोकमान्य टिळक चरित्र साधने प्रकाठान 
समितीचा कालावधी वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १ जुले, २०२४ 
संदर्भ :- 
(१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.२०२०/(प्र.क्र.9८/२०)/आस्था-२ 
दि. १.८.२०२० 
(२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. २०२०/(प्र.क्र.७८/२०)/आस्था-२, 
दि. २२.१.२०२१ 
(३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 
दि. १६.३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये लोकमान्य टिळक चरित्र साधने प्रकाशन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीवर लोकमान्य टिळक यांचे 
चरित्र अभ्यासक असणाऱ्या सदस्य सचिव व सदस्यांची नियुक्‍त करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये समितीवर नव्याने निमंत्रित सदस्य नियुक्‍ती करुन समितीच्या कालावधीस मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. ३० जुन, २०२४ रोजी संपृष्टात आल्याने सदर समितीस दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०१११५६३४४३०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


HEMANT S PATHAK 


(हे.सु.पाठक) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, (उ.व.तं.शि.विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सह संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे 

११. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१२. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१३. सर्व समिती सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण) यांचेमार्फत 

१४. निवड नस्ती (ABT-2). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


